तामिळनाडू येथे आयोजित केलेल्या ६ व्या खेलो 
इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेच्या निवड चाचणी स्पर्धा, 
प्रशिक्षण शिबिर व स्पर्धास्थळी उपस्थित 
राहण्याच्या खर्चास मान्यता देऊन निधी उपलब्ध 
करणेबाबत- (लेखाशिर्ष २२०४ ५६३५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -१९२४/प्र.क्र.१४/ क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा -: 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, केआयपी-२३१६/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८. 
२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.क्रीयुसे / ६वीखेइंयुगे/ निधी/ 
२०२३-२४/का-४/४६८१, दिनांक ०३ जानेवारी, २०२४ चे पत्र. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासनपत्र, क्र. केआयपी-१९२४/प्र.क्र.१५/क्रियुसे-१, 
दि.९ जानेवारी, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

खेलो इंडिया - क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम” ही केंद्र पुरस्कृत योजना दिनांक 
१६/१०/२०१७ च्या परिपत्रकान्वये संपूर्ण देशात लागू करण्यात आळी आहे. सदर योजनेनुसार, 
देशातील युवा खेळाडूंकरिता वार्षिक खेळांच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार, 
दिनांक ८ ते ३१ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत तामिळनाडू राज्यात सहाव्या खेलो इंडिया 
राष्ट्रीय स्पर्धा-२०२३ चे आयोजन करण्यात आले आहे. यास्पर्धेत विविध वैयक्‍तीक व सांघिक 
खेळप्रकारांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे खेळाडू सहभागी होणार आहेत. वैयक्तिक वा सांघिक 
खेळप्रकारांसाठी राज्यस्तरीय निवड चाचणी स्पर्धा व त्यामध्ये निवड झालेल्या खेळाडूंसाठी 
राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबिराचे शिवछत्रपती क्रीडापीठ, बालेवाडी,पुणे येथे प्रशिक्षण 
शिबिराचे आयोजित क्रीडा संचालनामार्फत करण्यात येते. सदर संपूर्ण निवड चाचणी व 
प्रशिक्षण शिबिर कालावधीत तसेच, तामिळनाडू येथील प्रत्यक्ष स्पर्धास्थळी उपस्थित राहणाऱ्या 
संघातील खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांच्या एकूण अंदाजे 
५२० व्यक्तींचे जाण्याचे विमानभाडे तसेच, निवड चाचणी व शिबिरासाठी उपस्थित राहण्याच्या 
कालावधीतील निवास व भोजन खर्च, प्रवासखर्च, वैद्यकीय खर्च, क्रीडा गणवेश व क्रीडा साहित्य 
इ. च्या खर्चासाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये रु.१३०.६१५ लक्ष 
निधी वितरीत करण्याची विनंती शासनास केली आहे. त्याअनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -१९२४/प्र.क्र.१४/ क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १८ ते ३१ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत तामिळनाडू राज्यात आयोजित 
केलेल्या सहाव्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा स्पर्धा- २०२३ साठी राज्यातील खेळाडूंची निवड 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजनाचा खर्च व निवड केलेल्या खेळाडूंसाठी 
शिवछत्रपती क्रीडापीठ, बालेवाडी,पुणे येथे प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन तसेच, खेळाडू, क्रीडा 
मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांच्या अंदाजे एकूण ५२० व्यक्तींच्या तामिळनाडू 
येथील स्पर्धास्थळी जाण्याचे विमानभाडे, निवास व भोजनखर्च, प्रवासखर्च, वैद्यकीय खर्च, क्रीडा 
गणवेश व क्रीडा साहित्य खरेदी खर्च इ. बाबीवरील खर्चासाठी सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद 
बाबींसाठीच्या रु.१३०.६१५ लक्ष खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात देऊन निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

खर्चाच्या गावी 

अ.क्र. | खर्चाची बाब रक्‍कम रुपये 


खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२३ (तामिळनाडू) साठी | रु. १,३०,६१,५००/- 
आयोजित निवड चाचणी स्पर्धेचा खर्च, प्रशिक्षण शिबिर व 
तामिळनाडू येथील स्पर्धास्थळी उपस्थित राहण्यासाठी 
खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक व 
व्यवस्थापक यांचा प्रवासखर्च, भोजन व निवास, प्रशिक्षक 
मानधन,इ.बाबींवरील खर्च. (सोबत परिशिष्ट-आ) 


एकूण - रु. १,३०,६१,५००/- 


(अक्षरी रुपये एक कोटी, तीस लक्ष, एकसष्ट हजार, पाचशे फक्‍त) 


2. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी सन 2023-28 या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, 
मुख्यलेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०५)(०६), शालेय क्रीडा स्पर्धांचे 
आयोजन कार्यक्रम, ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्र.२२०४ ५६३५ या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर खेलो इंडिया युथ स्पर्धा, २०२३ मधील पदकविजेत्यांच्या रोख पारितोषिक व 
सन्मान सोहळयाच्या खर्चासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव स्वतंत्ररित्या शासनाच्या मान्यतेसाठी 
सादर करण्यात यावा. सदर प्रस्तावाच्या वेळी उपरोक्‍त मंजूर अंदाजित खर्चाच्या अनुषंगाने 
आलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेण्यात यावा. तसेच, सदर स्पर्धेसाठी स्पर्धास्थळी जाणाऱ्या 
खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहायक मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांच्या विमान, रेल्वे प्रवासाच्या 
आगाऊ आरक्षणाकरिता शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या क्रीडा सुविधांच्या शुल्कापोटी जमा 
रक्कमेतून अदा करण्यात आलेल्या रु.३७.०० लक्ष अग्रिम रक्कमेच्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव देखिल 
अंतिम खर्चाच्या मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत एकत्रित शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -१९२४/प्र.क्र.१४/ क्रीयुसे-१ 


8. वरीलप्रमाणे मंजूर निधीच्या खर्चाबाबत पुढील A/S पालन करावे:- 


|. उपरोक्त मंजूर निधी आवऱ्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी निधी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


I. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेश/नियम/ शासन निर्णय /वित्तीय नियमावळी यातील तरतूदीनुसार वरील 
निधीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


प. यासंदर्भात लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


& सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३५/१४७१,दिनांक 
२४.०१.२२४ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ, क्र.१४६/व्यय-५, दिनांक ०५.०२.२०२४ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/७//.॥80॥959॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१४१८४०१९४१२१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत: वरीलप्रमाणे. 


Digitally signed by SANJAY GANPAT SHELAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=263b4f9b2e6c7£4651f520c2fda02e43e5c68ece3f63b2e 
254e5c909eca09ef8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


H F LAR serialNumber=9FEE463E9A 1 20COFE4A979C39EF4EASA86874B4 
89068592B7CD6DF112D6573CD, cn=SANJAY GANPAT SHELAR 


(संजय शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

६. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८ 
र 


. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -१९२४/प्र.क्र.१४/ क्रीयुसे-१ 


१०. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

१२. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१३. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, 
१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


es 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -१९२४/प्र.क्र.१४/ क्रीयुसे-१ 


(शा.नि., शा.शि.व क्री.विभाग, केआयपी-१९२४/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-१, दिनांक १४.०२.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट) 


परिशिष्ट-अ 


खर्चाची बाब 


खर्चाचे विश्लेषण 


एकूण खर्च रु. 


राज्यस्तरीय निवड चाचणी खर्च :- 


१ 


सहभागी खेळाडूंची भोजन व्यवस्था:- 

(संख्या: कबड्डी १००, खो खो १२०,बास्केटबॉल ५०,हॉकी ६५, मल्लखांब ७०, निवड 
समिती सदस्य-२५ एकुण ४३०) 

राज्यस्तरीय निवड चाचणीसाठी सहभागी होणाऱ्या एकुण ४३० खेळाडूंचा भोजन 
खर्च रु.३५०/- प्रतिव्यक्‍ती प्रतिदिन याप्रमाणे एकुण ३ दिवसांसाठी. 


४३०५ ३५०५ २ 


४,५१,५००/- 


१.२ 


निवड समिती/सहाय्यक निवड समिती सदस्य यांचा प्रवासभत्ता व मानधन :- 
मल्लखांब, खो-खो,कबड्डी, हॉकी व बास्केटबॉल या ५ खेळप्रकारांतील एकुण २५ 
निवड समिती सदस्यांचा प्रतिव्यक्ती रु.१५००/- प्रमाणेिनिवड चाचणी साठीचा 
प्रवासभत्ता व मैदानावरील उपस्थितीसाठी रु.५००/- प्रति सदस्य प्रति दिन मानधन 
दोन दिवसांचे असे एकूण रु.२,५०० प्रमाणे) 


२५ २५०० 


६२,५००/- 


१.३ 


सादिल तथा आकस्मिक खर्च:- 

मल्लखांब, खो-खो,कबड्डी, हॉकी व बास्केटबॉल या ५ खेळप्रकारांच्या राज्यस्तरीय 
निवड चाचणी कालावधीत क्रीडा साहित्य,मंडप, स्टेज, साऊंड सिस्टीम, स्टेशनरी 
खरेदी, वैद्यकीय खर्च तसेच आकस्मिक उद्भवणाऱ्या बाबीवरील खर्च. प्रति खेळ 
रु.२०००० प्रमाणे 


4x २०००० 


१००००० 


राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर कालावधीतील खर्च:- 


२.१ 


खेळाडूंची भोजन व्यवस्था:- 

अंदाजे४००खेळाडू व १२० व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, सहाय्यक, यांचा भोजन 
व्यवस्थेसाठी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती रु.३५०/- प्रमाणे एकुण ०६ दिवस शिबीर 
कालावधीकरीता. यातील व्यवस्थापक व सहाय्यक केवळ एक दिवसांसाठी 
उपलब्ध असतात त्यामुळे सरासरी ४७५ व्यक्तींची भोजन व्यवस्था गृहीत धरण्यात 
आली आहे. 


४७५५ ३५०५ ६ 


8 »89,400/- 


२.२ 


खेळाडूंचा पुरक आहार :- 
अंदाजे४०० खेळाडूंसाठी पुरक आहार ( Dry Fruits and other essentials) 
प्रतिदिन रु.१००/- प्रमाणे एकुण ६ दिवस कालावधीकरीता. 


४००, १०० x ६ 


२,४०,०००/- 


२.३ 


निवासस्थान ते शिबीरस्थळ प्रवासखर्च : - 

अंदाजे५२०खेळाडू/पदाधिकारी/मार्गदर्शक/व्यवस्थापक यांचा निवासस्थान ते 
प्रशिक्षण शिबीर स्थळ यादरम्यान येणे-जाणेसाठीचा प्रवास खर्च अंदाजे रु. १५००/- 
प्रतिव्यक्‍तीयाप्रमाणे.(प्रत्यक्ष रेल्वे/बसभाडे.शासकीय कर्मचा-यांना नियमानुसार देय) 


५२० x १५०० 


७,८०,०००/- 


२.४ 


प्रवासातील हातखर्ची भत्ता :- 
अंदाजे४००खेळाडूंसाठी स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीरस्थळ ते राष्ट्रीय स्पर्धास्थळ 
याजाणे-येणे प्रवास कालावधीतील जाणे-येणे एकुण २ दिवसांचा हातखर्ची भत्ता 
प्रतिखेळाडू रु. ५००/- प्रमाणे. 


४०० x ५०० XQ 


४,००,०००/- 


२.५ 


मार्गदर्शक/व्यवस्थापक/सहाय्यक यांचे मानधन:- 
अंदाजे१२०व्यक्‍तींचाप्रतिदिनप्रतिव्यक्‍ती रु. ५००/- प्रमाणे स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर 
ते स्पर्धा कालावधीतील एकुणअंदाजे २० दिवसांचे मानधन. 


420X4o00XQo 


92,00,000/- 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -१९२४/प्र.क्र.१४/ क्रीयुसे-१ 


२.६ 


वैद्यकीय साहित्य खरेदी: - 

प्रशिक्षण शिबीर व राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीत खेळाडूंना आवऱ्यकतेनुसार वैद्यकीय 
व फिजिओ थेरपी साहित्य पुरविणे. (उदा: आईसपॅक, वेदनाशामक BA, क्रेप बँडेज 
ड्‌) 

एकुण २५ खेळप्रकारांना रु. १५०००/- प्रतिखेळ या प्रमाणे. 


२५% १५००० 


३,७५,०००/- 


२.७ 


मैदान देखभाल तथा क्रीडा साहित्य खरेदी :- 
स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर कालावधीत २५ खेळ प्रकारांकरीता प्रतिखेळ 
रु.१५,०००/- प्रमाणे मैदान देखभालव आवर्यक क्रीडा साहीत्य खरेदी. 


24x १५००० 


३,७५,०००/- 


२.८ 


मिडीया एजन्सी:- 
स्पर्धापुर्व प्रशिक्षण शिबीर व राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीत राज्य संघाच्या बातम्या 
प्रसिध्द करण्यासाठी मिडीया एजन्सी नियुक्‍त करणे. 


१ ५००००० 


५,००,०००/- 


२.९ 


फोटो तसेच व्हिडीओ चित्रीकरण:- 
स्पर्धापुर्व प्रशिक्षण शिबीरस्थळ व राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीतील फोटो, व्हीडीओ 
चित्रीकरण एजन्सी नियुक्‍त करणे. 


१ > (७००००० 


७,००,०००/- 


राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीतील खर्च:- 


३.१ 


शिबीर व स्पर्धा कालावधीतील फिजिओ, मानसोपचार तज्ञ व मसाजिस्ट यांची 
नियुक्ती- 

राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीत महाराष्ट्र संघासाठी फिजिओ, मानसोपचार तज्ञ व 
मसाजिस्ट यांचीबाह्यस्रोत्राद्वारेनियुक्‍्ती 


4 x ५००००० 


५,००,०००/- 


३.२ 


खेळाडू, मार्गदर्शक/व्यवस्थापक व सहाय्यक विविध अधिकारी तसेच निरिक्षक 
यांचा हवाई प्रवास खर्च:- 

अंदाजे ५२० खेळाडू,पदाधिकारी/मार्गदर्शक/व्यवस्थापक/सहाय्यक आणि १० 
अधिकारी तसेच निरीक्षक यांचा राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीचा हवाई प्रवास 
अंदाजे रु. ७०००/- प्रतिव्यक्ती प्रमाणे 

(परतीच्या प्रवासाकरीता केंद्र शासनाकडून निधी वितरीत करण्यात येणार आहे) 


५२०, (७००० 


३६,४०,०००/- 


३.३ 


खेळाडू, मार्गदर्शक/व्यवस्थापक व सहाय्यक यांचा स्थानिक प्रवास खर्च:- 

अंदाजे ५२०खेळाडू, पदाधिकारी/मार्गदर्शक/व्यवस्थापक यांचा राष्ट्रीय स्पर्धेत 
सहभागी होण्यासाठी व स्पर्धेवरुन परतल्यानंतर विमानतळ/रेल्वे स्टेशन 
दरम्यानचा स्थानिक प्रवास खर्च रु.१०००/- प्रतिव्यक्ती याप्रमाणे. 


५२०५ १००० 


५,२०,०००/- 


३.५ 


विविध अधिकारी तसेच निरिक्षक यांचा निवास भोजन खर्च:- 

मंत्रालयातील अधिकारी, राज्याचे नोडल ऑफीसर, चीफ दि मिशन, मुख्य 
व्यवस्थापक तसेच इतर आवश्‍यक अधिकारी यांचा खेलो इंडीया युथ गेम्स संबंधित 
पूर्वतयारी तसेच बैठका, स्पर्धेदरम्यानच्या भेटी यासारख्या प्रसंगी करावयाचा 
निवास व भोजन खर्च रु.३०००/- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन याप्रमाणे अंदाजे १० 
व्यक्तींचा एकुण ५ दिवसांचा भोजन खर्च. 


3000 x १० x4 


9,40,000/- 


३.६ 


सादिल तथा आकस्मिक खर्च:- 

स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर व राष्ट्रीय स्पर्धा कालावधीत आवश्‍यक इव्हेंट मॅनेजमेंट 
एजन्सीनियुक्‍ती, संगणकखरेदी, स्टेशनरी खरेदी, शुभेच्छा कार्यक्रम, पत्रकार 
परिषद,सनदीलेखापाळ, तसेच आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या इतर अत्यावश्‍यक 
बाबीवरील खर्च. 


१ x २०७०००० 


२०,७०,०००/- 


एकुण 


१ »३०,६१,५००/- 


अक्षरी:- एक कोटी तीस लक्ष एकसष्ठ हजार Waal रुपये मात्र. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


